नियतकालिक बदल्या- सन २०१९ 
सहयोगी प्राध्यापक, शासकीय 
औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालये, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी शिक्षक सेवा, गट -अ 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदल्या-२०१९/(प्र.क्र.४८/१९)/तांशि-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मे, २०१९ 
शासन आदेशा : 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिका-याच्या मान्यतेने व उक्त अधिनियमाच्या कलम ४(४) नुसार सहयोगी प्राध्यापक, शासकीय 
औषधनिर्माणझास्त्र महाविद्यालये, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक सेवा, गट-अ या संवर्गातील अध्यापकांच्या 
बदल्या खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहेत. बदलीनंतर संबंधित अध्यापकांची पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोरील स्तंभ - ३ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अध्यापकाचे नाव व कार्यरत संस्था प्रस्तावित बदलीचे ठिकाण बदलीचा प्रकार 
ine =| २ ३ v 
| डॉ. राजेंद्र प. मराठे , सहयोगी शासकीय औषधनिर्माणशास्र महाविद्यालय, प्रशासकीय 
प्राध्यापक, शासकीय रत्नागिरी येथे डॉ. किशोर बुरांडे यांच्या बदली 
औषधनिर्माणझास्त्र महाविद्यालय, बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर 
औरंगाबाद 

२ डॉ. किशोर बुरांडे, सहयोगी शासकोय औषधनिर्माणशासत्र महाविद्यालय, | विनंती बदली 

प्राध्यापक औषधनिर्माणशास्त्र, कराड येथे रिक्‍त पदावर 

शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र 

महाविद्यालय, रत्नागिरी 


२. सदर बदली आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 


३. उपरोक्त प्रमाणे प्रशासकीय बदली झालेल्या अध्यापकांना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, 
प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय असेल. विनंती बदली झालेल्या अध्यापकांना शासन नियमानुसार 
पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


४. सदर बदली आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली झालेल्या 
अध्यापकांना संबंधित संस्था प्रमुखांनी / प्राचार्यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. याबाबतचा पाठपुरावा 
संबंधित विभागीय तंत्रशिक्षण सहसंचालक यांनी करावा. तसेच याबाबतचा कार्यपालन अहवाल या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ०१ महिन्यात संचालक तंत्रशिक्षण यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 


शासन SSS क्रमांकः बदल्या-२०१९/(प्र.क्र.४८/१९)/तांशि-१ 


५. बदली झालेल्या अध्यापकाने अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. तसेच संबंधिताने बदली रद्द 
करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची 
त्यांनी नोंद घ्यावी. 

६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५३११६४५२६३९०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Dhere 
Maharashtra, ou=Higher And Technical 


ameer Laxman = 
Edi yn Depa -400032, st=Mahare \ 
2.5. e6ab4a: 'b4328b57f45f509bf1 bf0bd20c865128a018 
serialNum| 9ee64cf9b42881 125¢3715a5db341b5827c5743c728bc85 
h e [ e f04bb7 1ff8fc154d6, cn=Sameer Laxman Dhere 
Date: 2019.05.31 16:51:41 +05'30' 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


संबंधित अध्यापक (संस्था प्रमुखामार्फत) 


प्रत, 

) मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 

) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 

) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

) सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 

) संबंधित प्राचार्य, शासकीय औषधानिर्माणशास्त्र महाविद्यालये (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षक) मुंबई / नागपूर, महाराष्ट्र १/२. 

) सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 

) निवड नस्ती- तांशि -१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


